खाजगीकरणाष्दार सीमा तपासणी नाक्‍क्यांचे 
आधुनिकीकरण करणे, संगणकीकृत तपासणी 
यंत्रणा कार्यान्वित करणे आणि इलेक्ट्रॉनिक 
aay काटे बसविणे. 


महाराष्ट्र शासन, 
गृह विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, 
शासन निर्णय, क्र. एमव्हीडी.१२०१/सीआर.१४५९/परि.४.दिनांक : १४ जून २००१. 


प्रस्ताचना : - 

गोवा, कर्नाटक, आंध्र, मध्य प्रदेश व गुजरात या राज्यांच्या सीमांवर महाराष्ट्र राज्यामध्ये हया १६ 
सीमा तपासणी नाकी निर्माण करण्यात आली आहेत. या विभागाचे मोटार वाहन निरीक्षक व सहाय्यक 
मोटार वाहन निरीक्षक सदर तपासणी नाक्यांवर २४ पास कार्यरत राहून तपासणीचे कर्तव्य बजावीत 
असतात. सीमा तपासणी नाक्यावरुन येणा-या साधारणतः प्रत्येक परिवहन वाहनाची त्रपासणी होते. या 
तपासणीत वाहनाच्या कागदपत्रांची तसेच वाहनांची प्रत्यक्ष तपासणी करण्यात येते. महाराष्ट्र राज्यास देय 
असणा-या मोटार वाहन कराची वसुली करण्यात येते. तसेच जर मोटार वाहन कायदा व त्या खालील 
अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन झालेले आढळल्यास अशा प्रकरणात लागू असणारा दंड या विभागाच्या 
कार्यकारी अधिका-यांमार्फत तडजोड शुल्क स्वरुपात वसूल केला जातो. तथापि, असे निदर्शनास आले आहे 
की, तपासणीच्या पध्दत्तीमध्ये व नाक्‍याच्या कार्यप्रणालीमध्ये काही मूलभूत दोष आहेत. त्यांचे सवसाधारण 
स्वरुप खाली दर्शविल्याप्रमाणे आहे :- 


(१) सीमा तपासणी नाके त्यांच्या नियंत्रक अधिका-यांच्या कार्यालयापासून दूर अंतरावर स्थित 
असल्याने त्यांच्या कामकाजावर नियंत्रण तेवणे अवघड होते 

(२) सीमा तपासणी नाक्यावरील कर्मचारी वर्ग मर्यावित असल्याने सर्वच वाहतुकदारांच्या 
वाहनांची तपासणी करणे अशक्य होते, 


Ve 


CAtra—\New Folder TRANSPORTITAPASNI NAKA G 


i 
ee ee 


(१) मोटार वाहन कायदयातील कलम १९४ अन्वये जर वाहनातून क्षमतेपेक्षा जास्त 'भार वाहून 
नेला जात असेल तर सद्या अशा प्रत्येक टनास रु. ४५००/- या दराने तडजोड शूल्क विहित 
. करण्यात आले आहे. या जाचक दरामुळे वाहतुकंदारांमध्ये ते बुडविण्याची प्रवृत्ती जास्त 
दिसून येते 
(४) या सर्वांचा परिणाम म्हणून तपासणी नाक्यांवर प्रत्यक्ष वसुली कमी होते. तसेच 
तपासणीसाठी वाहने थांबविल्याने तेथे वाहनांची काडी होते व तपासणी दरम्यान होत 
असलेल्या प्रासाबाबत तक्रारी करण्यात येतात. 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील सीमा तपासणी नाक्यांवर मोटार वाहनांची योग्य प्रकारे व॒ जलद तपासणी 
होण्याच्यादृष्टीने तसेच राज्याला या मोटार वाहनापासून Pear योग्य महसूल मिळण्याकरिता 
राज्यातील एकूण १६ सीमा तपासणी seat खाजगीकरणाच्या माध्यमातून आधुनिकीकरण करण्याचा 
निर्णय शासनाने घेतला आहे. आधुनिकीकरणाअंतर्गत या सीमा तपासणी नाक्‍्यांमध्ये संगणकीकृत तपासणी 
यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येईल आणि इलेक्ट्रॉनिक वजन काटे बसविण्यात येतील. ही योजना 
खाजगीकरणाव्दारे BOOT या तत्वावर खाजगी कंत्राटदारामार्फत राबविण्यास शासनाची मंजुरी देण्यात 
येत आहे. तसेच याच शासन निर्णयान्वये या योजनेस प्रशासकीय मंजुरी देण्यात येत आहे . 

या १६ सीमा तपासणी नाक्यांपैकी पहिल्या टप्प्यात आच्छाड (ठाणें), पळसनेर (धुळे), नवापूर 
(नंदूरबार), कागल (कोल्हापूर), उमरगा (उस्मानाबाद), देवरी (भंडारा), इन्सुली (सिंधुदुर्ग) व aga 
(सोलापूर) अशा ८ सीमा तपासणी नाक्‍यांचे आधुनिकीकरण काण्यात येईल व उर्वरित पिंपळखुटी 
(यवतमाळ), मानेगांव (गोंदिया), Jats (जळगांव), वरुड (अमरावती), खरपी (अमरावती ), चोरवड 
(जळगांव), बोरगांव (नाशिक) व राजूर (चंद्रपूर) या ८ सीमा तपासणी नाकयांचे आधुनिकीकरण हे दुस-या 


टप्प्यात करण्यात येईल. 


porn वा Lean ff 


2/- 


VOMire4iNew Folder\ TRANS PORT\TAPASNI NAKA 'G 


२. सीमा तपासणी नाक्याच्या आधुनिकीकरणाची ही योजना खाजगी कंत्राटदारामार्फत BOOT या 
तत्वावर अंमलात आणावयाची असून या योजनेचे स्वरुप खालीलप्रमाणे राहील :- 
(१) कंत्राटदाराने पुढीलप्रमाणे सुविधा पुरवाव्या लागतील':- 


१) तपासणी नाक्यांकडे येणारे खास रस्ते व मार्गिका तयार करणे. 

२) शासनास देय असणारी कर, दंड अथवा इतर रक्‍कम वसूल करण्यासाठी विशेष 
कक्ष तयार करणे, 

३) इलेक्ट्रॉनिक्स वजन काटे बसविणे व ते चालू करणे, 

४) संगणक बसविणे च कार्यास्वित करणे व ते तपासणी नाकयांशी जोडणे. तपासणी 
नाक्यांवर प्राप्त होणा-या माहितीचे पृथ:करण करणे, 

7 ५) याबाबतचे सॉफ्ट वेअर विकसित करणे व बसविणे. संगणक व्यवस्था परस्पर पूरक 
असण्यासाठी कंत्राटदारांना Universal Data Structure (U.D.S.) 
पुरविण्यात येईल 

६) फी, कर व दंड वसूलीसाठी ree व इतर बाबींची तरतूद करणे 

७) भविष्यात संगणकीकृत व्यवस्था were व्यवस्थितरित्या जोडलेली असेल हे 
पाहणे | 

८) क i वाहन, दूरध्वनी तसेच वायरलेस सेट्‌स इ. बाबींची तस्तूद 
क 

९) आपत्कालिन दैचकीय सुविधांची व्यवस्था करणे 

१०) विश्रांती व करमणुकीच्या साधनांची व्यवस्था करणे. 

११) इतर अनुषंगिक यावी जसे विमा उतरविणे इ. बाबींची तरतूद करणे. 


(र) संबंधित सीमा तपासणी नाक्यावर जमा होणा-या दंडाच्या / कराच्या रकमेतून काही स्क्कम 
निविदेतील अटी व शर्तीनुसार कंत्राटदारास आधुनिकीकरणासाठी त्यांनी केलेल्या गुंतवणुकीसाठी मासिक 


तत्वावर देण्यात येईल 
(३) 'फी वसूल करणे व वाहनांची जृपासणी या बाबी पूर्वीप्रमाणेच मोटार वाहन विभागाच्या अधिकारी / 


कर्मचा-यांमार्पःत करण्याच येतील 
(४) याकंरित्रा प्रत्येक नाझ्याकारिता कंत्राटदारास स्ववंत्र निविदा भरावी लागेल. 


3/- 


(५)  निषिपापी बोली फार्णाऱ-चाले wera संपूर्ण ord 'भागपिणे अघेशिंत आहे. trom 
दायित्वाविषयी अथवा कर्जाविषयी शासनातर्फे कोणतीही हमी दिली जाणार नाही. बोलीदाराने बँक अथवा 
इतर संस्थेमधून आर्थिक मदतीसाठी करार केल्यास शासन त्यास कोणत्याही प्रकारे हमीदार राहणार नाही. 
तसेच तपासणी नाक्यावर निर्माण करण्यात आलेल्या सुविधा कोणत्याही प्रकारे कर्जफेडीसाठी हमी म्हणून 
उपलब्ध राहणार नाहीत. तसेच त्या गहाण ठेवण्यास शासन परवानगी देणार नाही. शासनातर्फे कोणत्याही 
परिस्थितीत कोणतेही कमीत कमी काम देण्याची हमी घेतली जाणार नाही. तसेच प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्षरित्या कंत्राटदाराचे नुकसान झाल्यास त्यास संरक्षण देणार नाही. BOOT चाबत टोल टॅक्स कर्ता 
असणा-या इतर अटी व शर्ती जशाच्या तशा इथेही लागू होतील. 
(६) निविदांची संपूर्ण वणगदपत्रे आणि निविदा कराराच्या अटी निश्‍चित करण्यासाठी एक समित्ती गठित 
करण्यात यईल. Fifer पृथःफरणाशाठी qt समिती गठित करण्यात aga. wet झालेल्या बोलीचे 
पृथःकरण करण्याचे व कंत्राट देण्यासाठी योग्य बोलींचे शिफारस करण्याचे काम ही समिती पाहील. या 
समितीच्या शिफारशीवर आधारित निर्णय घेऊन शासनातर्फे कासाचे कंत्राट देण्यात येईल व त्याची संपूर्ण 
अंमलबजावणी परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, यांचे देखरेखी व नियंवणाखाली राहील. या दोन्ही 
समित्या परिबहन आयुक्तांकडून नियुक्‍त केल्या जातील. 
(७) कंत्राटदारास अदा करावयाच्या रकमेची qed ठरवदिण्यासाठी एक सगिती गठित करण्यत्त येईल. 
यात वित्त विभाग व aces आयुक्‍त यांचा १ / १ प्रतिनिधी राहील. रककम अदा करण्याची पध्दत अशीच 
oie असेश TOOT after आयुष कार्यालयास कंद्राटदारास सर 'चेकव्दारे ही रक्‍कम देत येईल. . 

(८) य़ा योजनेची अंगलपआचणी करतांना काही अडचणी आल्यास त्याचे निचकरण करण्यासाठी मा. 

मंत्री (पर्बिहन) अध्यक्ष असलेल्या व प्रधान सचिव (परिंबहनं) , प्रधान जचिव (वित्त), सचिव (सस्ते) व 

Uae आयुक्‍त हे सदस्य असलेल्या समितीने निर्णय घ्यावा. 

(९) याच नाकयांतून सेल्स Zen व एक्साईज विशागाची कामेही करण्यात यावी. - 


fl a, rs ; F न्न = | ह = = 
च | आक. oot gt Pa 


Wo tra New Foldes TRANSPOR NTAPASNI NAKA G 


३. परिवहन आयुक्‍त, मुंबई यांनी या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या संदर्भात पहिल्या टप्प्यात 
आधुनिकीकरण करावयाच्या ८ सीमा तपासणी नाक्यांच्यासंदर्भात निविदा मागविण्याबाबतची आवश्यक त्ती 
कार्यवाही तातडीने करावी . 

हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्र. ४२५/२००१/व्यय.८, विनांक ११ मे २००१ अन्वये निर्गमित करण्यात्त येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 
Ay 


4 este 
डॉ. सुरेश जोशी 
महाराष्ट्र शासनाचे प्रधान सचिव - 


प्रति, 
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, $ 
HSA, महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई , . ; 
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
- सर्च प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, 
सर्व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, 
सार्वजनिक बांधवशम विभाग,मंदालय, मुंबर्ड, 
विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 
वित्त विंगाग, sara, मुंबई , 


Ob EE I al er rr rc _f\ New Folderk TRANSPORTVIAPASNI NAKA 4 


